वार्षिक योजना सन 2022-23 लेखाशीर्ष 
(२४०६ ८५८९), प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण, करीता 
पुनर्विनियोजनाने वळती करण्यात आलेला निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/भाग-२/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ मार्च, २०२३ 
वाचा:- 
१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/फ-११, 
दिनांक २७.०२.२०२३ 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष/ 
पी/योजना/पुनर्विनियोजन/प्र.क्र.१३४/८९६/२०२२-२३, दिनांक २३.०३.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
संदर्भाधीन क्र. २ येथे नमूद दिनांक २३.०३.२०२३ रोजी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार राज्य 
योजना सन २०२२-२३ वनविभागाचे संगणकीकरण (कार्यक्रम) (२४०६ ८६६९) या योजनेकरीता ५०-इतर 
खर्च या उदिष्टांतर्गत सुधारित अंदाजानुसार मंजूर केलेल्या रु.१८७५.८९ लक्ष निधीपैकी 
पुनर्विनियोजनाने वळती करण्यात आलेला रु.२११.०५ लक्ष (रु.दोन कोटी अकरा लक्ष पाच हजार मात्र) 
निधी राज्य योजना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६-८५८९) या 
योजनेकरीता ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टांतर्गत वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या योजनेकरीता ५०- 


इतर खर्च या उद्दिष्टांतर्गत पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार पुनर्विनियोजनाने वळती करण्यात 


आलेला रु.२११.०५ लक्ष (रु.दोन कोटी अकरा लक्ष पाच हजार मात्र) निधी वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव उद्दिष्ट पुनर्विनियोजनाने वळती करण्यात 
आलेला वितरीत करावयाचा निधी 
|. | २ ३ 18 
हि प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण ५०-इतर खर्च २११.०५ 
(२४०६८५८९) 
एकूण २११.०५ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/भाग-२/फ-११ 


०२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर हे राहतील. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, विहित 
कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक 
सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सदर निधी मंजूर 
असलेल्या योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. सदर योजनेतंर्गत प्रस्तावित कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय 
मंजूरी देण्यात आली असल्याची खात्री करूनच निधी वितरित करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च 
होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


०३. प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या योजनेकरीता ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टांतर्गत वितरीत 
करण्यात येत असलेला रु.२११.०५ लक्ष (रु.दोन कोटी अकरा लक्ष पाच हजार मात्र) निधी वितरीत करतांना 
नियंत्रक अधिकारी यांनी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील नमूद दिनांक २७.०२.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील नमूद तरतुदी/अटीकशार्तीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. सदर शासन fota नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-९०/१४७५, दिनांक 
२३.०३.२०२३ तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१४७/व्यय-१०, दिनांक २७.०३.२०२३ 
अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर योजने अंतर्गत वितरीत करण्यात आलेला रु.२११.०५ लक्ष (रु.दोन कोटी अकरा लक्ष पाच 
हजार मात्र) निधी खाली नमूद खाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ करीता खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र.सी-७, 

२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनांतर्गत) ०१ वनीकरण, 

003 शिक्षण व प्रशिक्षण (00)(03) 

(००)(०३) प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९), २६ जाहिरात व प्रसिध्दी 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३११११६३६०३१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ee 
| N GA LE Vi N AYAK POET REAR OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 


b0a0507f339edd9409eebc43f466c57e6ec219f022cb4 
d8e9d7999% ICode=4001 


BALASAHEB a तन 
(विनायक बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.८९/भाग-२/फ-११ 


४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 

५. वनसरंक्षक , सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

७. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व 2, मुंबई व नागपूर, 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२ 

qo. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. वित्त विभाग,व्यय-१०, अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. कार्यासन अधिकारी, फ-२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. उप सचिव/अवर सचिव (सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. निवडनस्ती फ-११ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


